सर्वसाधारण बदल्या-२०१९ 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) निरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/ सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार (व)/ प्राचार्य/उपप्राचार्य,औ. प्र.संस्था/ 
मुख्याध्यापक, शा. तं.मा.शाळा/ परीक्षा नियंत्रक, 
म.रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ/ व्यवस्थापक, 
यंत्र निगराणी पथक. 


महाराष्ट्र हासन 
alread विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक:व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३१ मे, २०१९. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.०३/आस्था-१/ब.प्र./२०१९/१९ 
दिनांक: ०७/०५/२०१९. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि areas कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HAA ४ (३) मधील तरतुदीनुसार व 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार (वो/ प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ. प्र.संस्था/ मुख्याध्यापक, शा. तं.मा.शाळा/ परीक्षा नियंत्रक, 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ/ व्यवस्थापक, यंत्र निगराणी पथक या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सन २०१९ मधील बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
२ ३ 
a श्री. एस. एस. झापे निरीक्षक, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रादेशिक 
प्रशिक्षण,प्रा.का. कार्यालय, पुणे. 
अमरावती जि.अमरावती. (Raq जागी) 
२ श्री.एस.आर.काळे उपप्राचार्य, 
परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय औ.प्र.संस्था, नागपूर . 
शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. (रिक्‍त जागी) 
३ श्री. सु. रा. SPT उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, आलापल्ली, औ.प्र.संस्था, चंद्रपूर. 
जि.गडचिरोली. (रिक्‍त जागी) 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
i | 2 3 
8 श्री. अ.प्र. रेड्डीवार निरीक्षक, 
मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा, यवतमाळ, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
जि.यवतमाळ. अधिकारी कार्यालय, अमरावती 
(श्री.येते यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जागी) 
षु श्री. एस. डी. शिदे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, पंढरपूर, औ.प्र.संस्था (मुलींची), 
जि.सोलापूर. सोलापूर. 
(रिक्‍त जागी) 
द श्री.के.डी.शिदे परीक्षा नियत्रंक, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा 
अंबरनाथ,जि.ठाणे. मंडळ, वांद्रे (पु), मुंबई-५१. 
(श्री.काळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जागी) 
७ श्री. पी.डी. उखळीकर प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, लातूर औ. प्र.संस्था, जालना. 
जि. लातूर. (रिक्‍त जागी) 
é श्री. अ. गु. पवार निरीक्षक, 
मुख्याध्यापक, ए.तां.विदयालय, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मुंबई-१. अधिकारी कार्यालय, मुंबई (उपनगर) 
(रिक्‍त जागी) 
९ श्री. जी. व्ही. चोपडे, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, मोझरी, औ. प्र. संस्था, अचलपूर, 
जि.अमरावती. जि.अमरावती 
(रिक्‍त जागी) 
| ० श्री. आर. एच. बनसोड प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, पूलगाव, जि. वर्धा 
औ.प्र.संस्था, रामटेक, जि.नागपूर. (Raq जागी) 
| q श्री. एन. पी. येते निरीक्षक, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
जि.व्य.शि.व प्रशि.अधि.कार्यालय, कार्यालय, अमरावती. 
अमरावती. (रिक्‍त जागी) 
१२ श्री. र. अ. रहमतकर मुध्याख्यापक, 
प्राचार्य, शा. तां. विद्यालय, गोंदिया 
औ.प्र.संस्था, वर्धा, जि.वर्धा. (रिक्‍त जागी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 


२. शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. तथापि, 
अ.क्र. ८ व ११ येथील श्री.पवार व श्री. येते या दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या स्थानिक बदली 
असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 
४. सदर STA तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी 
हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
ष्‌. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५३११७१५५५०७०३ हा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke 


bs DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 
|. a Nn | S h Development And Entrepreneurship Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=116b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df169817 


S h es h fa 0 M | | ke 77aa4a590ca4347b30d6d0c, cn=Dr.Manish Sheshrao 
Milke 


Date: 2019.06.12 14:55:00 +05'30' 


(STARTS शो.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
३) सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचाळलकांमार्फत) 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
७) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
८) सर्व संबंधित कार्यालय /संस्था (संचालकांमार्फत) 
९) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


